महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.११२/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २२ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ- सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन आदेशा दि.३१.१.२०२० 


आदेडा 


श्री.खालिद बी.अरब, उप सचिव, यांची संदर्भाधिन शासन आदेझ्ान्वये प्रादेशिक विभागीय चौकडी 
अधिकारी, औरंगाबाद या पदावर १ वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.खालिद बी.अरब, उप सचिव यांच्या प्रादेशिक विभागीय चौकडी 


अधिकारी, औरंगाबाद या पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीस दि.३१.०१.२०२१ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजे 


दि.३१.०१.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२२२०१०११७३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस ]र व नावाने ; 
G aj anan B h imrao tied oe ताया INS= 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = General Administration Department 


G U rav Date: 2021.04.22 20:18:35 +05'30" 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


- मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ 

२. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद (महसूल शाखा), 
जि.औरंगाबाद. 

६. सह/उप सचिव (का-११-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. श्री.खालिद बी.अरब, उप सचिव यांच्या प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, 
औरंगाबाद 

९. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


